महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.विसयो-०४२३/प्र.क्र ११५(२)/पोल-७ 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ३१ ऑक्टोबर, २०२३. 


विषय :- केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत २०२३-२४ 
या वर्षात भाग-५ -Housing for Police personnel above or as part of Police 
Station in urban areas, अंतर्गत मिळणारे बिनव्याजी कर्ज प्राप्त होण्यासाठी 
लेखाशिर्ष मंजूर करणेबाबत. 


संदर्भ :- १. वित्त विभागाचे पत्र क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.०९/अर्थबळ, दिनांक 92.08.2023. 
२. या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक १ ऑगस्ट, 2023. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने “राज्यांना भांडवली भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य” या योजनेंतर्गत राज्य 
सरकारांना भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षाच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरुपात आर्थिक सहाय्य प्रदान 
करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षात भाग-५ -Housing for Police personnel above or 
as part of Police Station in urban areas, अंतर्गत उपलब्ध होणा-या केंद्र शासनाच्या कर्जासाठी गृह विभागास 
संदर्भाधीन पत्रान्वये रु. ७७०.१५ कोटी खर्चाचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविले आहे. त्या अनुसार प्रस्ताव 
वित्त विभागामार्फत केंद्र शासनास सादर करण्यात आला असून, त्यानुसार केंद्र शासनाने दिनांक १० ऑगस्ट, 
२०२३ च्या आदेशान्वये यापैकी रु. २३३ कोटी रुपये किमतीच्या दोन कामांना मंजूरी दिली आहे. या रकमेचा पहिला 
हफता रु. ११६.५० कोटी केंद्र शासनाने दिनांक २९.०९.२०२३ च्या आदेशान्वये वितरीत केला आहे. 


२. या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष घेण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून वितरीत 
करण्यात आलेला रु. ११६.५० कोटी निधी अंमलबजावणी यंत्रणेस वितरीत करावयाचा आहे. सदर निधी वितरीत 
करण्यासाठी महालेखापाल व वित्त विभागाच्या मान्यतेने नविन लेखाशिर्ष उघडण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
त्यावर आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय -: 


केंद्र शासनाने “राज्यांना भांडवली भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य” या योजनेंतर्गत राज्य 
सरकारांना भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षाच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरुपात आर्थिक सहाय्य प्रदान 
करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षात भाग-५ -Housing for Police personnel above or 
as part of Police Station in urban areas, अंतर्गत उपलब्ध होणा-या केंद्र शासनाच्या कर्जासाठी पुढीलप्रमाणे 
स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-०४२३/प्र.क्र ११५(२)/पोल-७ 


मराठी इंग्रजी 

मागणी बी-१० Demand No. | 8-१० 

क्रमांक 

मुख्य ४०५५ | पोलीसांवरील भांडवली | Major Head | ४०५५ | Capital outlay on Police 

लेखाशिर्ष खर्च 

उपमुख्य | Sub = Major | 

लेखाशिर्ष Head 

गौणशीर्ष २०७ राज्य पोलीस Minor Head | २०७ State Police 

गटशिर्ष (०१) केद्र शासनाकडून राज्यांना | Group Head | (09) Interest free loan from the 
भांडवळी गुंतवणूकीसाठी Central Government to the 
विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत states under special 
बिनव्याजी कर्ज assistance scheme 0 

capital investment. 

STTEANT । (09)(02) | Asast गुंतवणूकीसाठी | Sub ७7०५० | (09)(02) | Construction of 
राज्यांना विशोष सहाय्य | Head Administrative and 
योजना 2023-28 अंतर्गत Residential buildings ठा 
(योजना भाग-५) (शहरी) Police under 9060०8 
पोलीसांच्या प्रशासकीय assistance to states for 
इमारती व निवासी बांधकामे capital investment २०२३-२४ 
(केंद्र हिस्सा १०० %) (scheme  Part-4) (Urban) 

(Central Share १०० %) 
संगणक सांकेतांक ४०५५०६९१ CRC ४०५५०६९१ 
उददीष्ट ५३- मोठी बांधकामे object 43 Major Works 


२. सदर कर्जाच्या निधी विनियोगासाठी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, अटी व शातींचे 
पालन करण्यात यावे. तसेच याबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार सर्व अटी व 


शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


३. केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य” या योजनेसाठी अंमलबजावणी व 
समन्वयासाठी सह / उपसचिव (पोल-(७ हे नियंत्रक अधिकारी असतील, तर महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळास याद्वारे “अंमलबजावणी यंत्रणा” म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर कर्ज योजनेसाठी 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, अटी व शतींचे पालन करण्याची व वित्त विभागाने घालून दिलेल्या नियम व 
दायित्वाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाची असेल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-०४२३/प्र.क्र ११५(२/पोल-७ 


४. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६४/का.१४११, दिनांक १६.१०.२०२३, 
वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र ४५३०/अर्थ-११, दिनांक २८.०७.२०२३, महालेखापाल कार्यालयाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. युओआर-८४/२०२३-२४/६३५, दिनांक ५.०९.२०२३ अन्वये प्रदान केलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharahstra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२३११०१११३८३९७८२९ हा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459 
¢d39fc5561071b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BIRA MANE 000 जा 
(नारायण बि.माने) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/अर्थ-११/अर्थबळ/त्रद््ण व हमी), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी, का.. १४६१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई 
१०. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


